सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत योजनेच्या मंजूर तरतूदीमधून 
राज्यातील कारागृहातील सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ 
करण्याकरीता बॅंगेज स्कॅनर खरेदी मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.२५८/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
तारीख: २९ मार्च, २०१४. 


वाचा 
१) शासन निर्णय क्रमांकःजेएळएम-१०१२/प्र.क्र.५३/तुरुंग २ (५) दिनांक ३१ जुले, २०१२ . 
२) शासन निर्णय क्रमांकःजेएलएम-१०१२/प्र.क्र.५३/तुरुंग २ (५) दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०१३. 
३) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक 
मेंटेनन्स/सुरक्षा उपकरणे/२०१२-१३/कक्ष(६)/३१८६ दिनांक १३.४.२०१३ 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील कारागृहातील सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्याकरीता सन २०१२-१३ या वित्तीय 
वर्षामध्ये योजनांतर्गत योजना मध्ये ७५,६९,००० /- इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सदर निधी 
मुंबई, ठाणे व येरवडा येथील मध्यवर्ती कारागृहास Hot स्कॅनरसाठी शासन निर्णय क्रमांक जेएलएम- 
१०१२/प्र.क्र.५३/तुरुंग २ (4), दिनांक ३१/७/२०१२ अन्वये प्रशासकीय मान्यता, तसेच सदर निधीपैकी 
७५ टक्के रक्‍कम म्हणजेच ५६.७६,०००/- खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात आली होती. उर्वरित निधीपैकी 
रक्कम रुपये ३,७८,०००/- इतकी रक्‍कम झासन निर्णय क्रमांक जेएळएम-१०१२/प्र.क्र.५३/तुरुंग २ (4), 
दिनांक १५/२/२०१३ अन्वये सदर उपकरणांचे विहित प्रक्रियेनुसार खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. 
२. सन २०१२-१३मध्ये सुरक्षा उपकरणे खरेदी करण्याकरीता ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आळी 
होती. सदर प्रक्रियेत सर्वात कमी दर असलेल्या GODREJ AND BOYCE यांचेकडून Xstrophysicsinc 
या कंपनीचे मॉडेल क्रमांक XIS X- ६५४५ VI या एक्स-रे Mot स्कॅनर मशिन प्रती नग रुपये 
२४,२२,०३६/- प्रमाणे ३ नग असे एकूण रुपये ७२,६६,१०८/- या रक्कमेत येरवडा, ऑर्थररोड, ठाणे 
मध्यवर्ती कारागृहास खरेदी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली आहे. सन २०१२-१३ या वित्तीय 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.२५८/तुरुंग-२ 


वर्षात योजनांतर्गत योजना मध्ये रुपये ५६.७६ लक्ष व रुपये ३.७८ असे एकूण रुपये ६०.५४ लक्ष इतका 
नियतव्यय यापूर्वीच मंजूर करण्यात येऊन वर नमूद कंपनीस अदा करण्यात आलेली आहे. 

३. सन २०१२-१३ या वर्षात खरेदी केलेल्या एक्स-रे Mot स्कॅनर मशिनच्या एकूण रुपये 
७२,६६,१०८/- किंमतीपैकी अद्याप रक्‍कम रुपये १२,१२,१०८/- GODREJ AND 80४७६ या 
कंपनीस, सन २०१३-१४ च्या मंजूर अनुदानातून अदा करण्यास शासन मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. सदर प्रस्तावास आता झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

४. यावरील होणारा खर्च सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षात सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करणे या 
योजनेंतर्गत मागणी क्र. बी-५ मुख्य लेखाशीर्ष २०५६- तुरुंग (००) (१८) तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्थेचे 
आधुनिकीकरण करणे (२०५६ 0222), ५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या लेखा शीर्षाखाली शिल्लक 
उपलब्ध मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

५. सदर शासन निर्णय नियोजन/वित्त विभागाच्या मान्यतेने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक 
संदर्भ क्रमांक २११/१४/व्यय-८, दिनांक २५/३/२०१४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०३२९१४१८३८१९२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Bhairawnath 


Bhairawnath — क्या 


Bhalchandra Parkhi, C = IN, S = 


Bhalchandra  manarasitaa, o- 


GOVERNMENT OF 


1 MAHARASHTRA, OU = HOME 
P a r k h | Date: 2014.03.29 22:31:52 +05'30' 


(भै. भा. पारखी) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रत, 


. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

. कारागृह उमपहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

. विशेष पोलीस महानिरीक्षक व कारागृह उमपहानिरीक्षक, (दक्षिण विभाग)/मुंबई, 
. कारागृह उमपहानिरीक्षक, (पश्चिम विभाग)/पुणे, 

५. अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे, 

६. अधीक्षक, ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, ठाणे, 


Cc Av A Oo 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.२५८/तुरुंग-२ 


७. अधीक्षक, मुंबई (ऑर्थररोड) मध्यवर्ती कारागृह,मुंबई, 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 
१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 
११.महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर, 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, 

१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई, 

१५.अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

१६.निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


